पदोन्नती 

सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अभियंता या पदावर पदोन्नती 
उपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र. २७४/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०२१ 


वाचा:-सा.बां.वि.,शासन आदेडा क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४/सेवा-२, दि.१२.११.२०२० 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये सन २०१९-२० च्या निवड सूचीतील सहायक अभियंता श्रेणी-२ या 


संवर्गातील श्री.शिरीष भोजराज पाटील यांना तात्पुरत्या स्वरुपात सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रर्वगातील 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात 


आलेली आहे. या आदेशान्वये श्री. BRIS भोजराज पाटील यांची पदोन्नती उपरांत पदस्थापना उप कार्यकारी 


अभियंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभाग, मुंबई या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. श्री. शिरीष भोजराज पाटील यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी- शर्ती लागू राहतील. 


३. श्री. शिरीष भोजराज पाटील यांचे सदरचे पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेचे आदेडा हे मा.उच्च 


न्यायालयाने रिट याचिका(स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२१ मध्ये दि.७.५.२०२१ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशांच्या 


अनुषंगाने तसेच श्री. भोळासो विठ्ठल चौगुळे व इतर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट 


याचिका (स्टॅम्प) क्र. १३०५८/२०१८ मध्ये व इतर सलंग्न याचिकामध्ये होणाऱ्या अंतरिम तसेच अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४.  श्री.शिरीष भोजराज पाटील यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 


प्र.क्र.१५६/कार्या-१२,दि.२८.४.२०१५ व दि. १६.७.२०१५ व सुधारित अधिसूचना, दि.१५.६.२०१७ मधील 


तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात येवून त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन Beal क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र. २७४/सेवा-२ 


षु. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. शिरीष भोजराज पाटील यांना 


पदोन्नती उपरांत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होता यावे म्हणून स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन पदमुक्‍त करावे व 


नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्यास सांगावे. तसेच ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास 


त्याबाबत शासनास कळवावे. 


सदर BAA sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२५१७१८४४३५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Patil Swati Sachi 
‘alCode=400032, st= MAHARASHTRA, 


. . 
Pp | DN: c=I harashtra, ou=Public Works 
atll sWall 9 
4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f1 03cebd447900 
5 ९९03784, 
mber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4890 

S a Cc h | n Sda5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil hin 

Date: 2021.05.25 17:25:27 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

३. अधीक्षक अभियंता, मुंबई सा.बां. मंडळ, मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

५. श्री.शिरीष भोजराज पाटील, सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे मार्फत 
मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कार्यासन सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१४.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


on G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


